महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१८/प्र.क्र.१०३ /२०१८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २६ ऑक्टोंबर, २०२० 
संदर्भ :- १) समक्रमांकाचे शासन आदेश दि.२५/०५/२०१८ व दि.३१/०१/२०२० 
२) व्यवस्थापक (कार्मिक), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित 
यांचे दि.३०/०९/२०२० चे पत्र. 
SSRI 
श्री.समीर सावंत, अवर सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधिन 
दि.२५/०५/२०१८ च्या आदेशान्वये सिडको-नैना प्रकल्पां अंतर्गत भूमी व भूमापन अधिकारी या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर प्रतिनियुक्‍तीस संदर्भाधिन दि.३१/०१/२०२० च्या 
आदेशान्वये एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता, संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये हहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित यांनी 
श्री.समीर सावंत, अवर सचिव यांच्या सेवा प्रत्यावर्तीत केल्या असून त्यांना मुळ विभागात रुजू होण्यासाठी 
दि.३०/०९/२०२० (म.नं.) पासून कार्यमुक्त केले आहे. 

३.  श्री.समीर सावंत, अवर सचिव यांची प्रतिनियुक्‍तीवरून प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना त्यांच्या मुळ 
विभागात म्हणजेच कृषी व पदुम विभागात श्री.वि.तु.कदम, अवर सविव यांच्या निलंबनामुळे रिक्‍त असलेल्या 
पदावर करण्यात येत आहे. 

४. श्री.सावंत, अवर सचिव यांचा दिनांक ०१/१०/२०२० (म.पू) ते आदेशाच्या दिनांका पर्यंतचा सक्‍तीचा 
प्रतिक्षाधीन कालावधी मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा प्रतीक्षाधीन कालावधी मंजूर 
करण्याची कार्यवाही म.ना.से. (सेवेच्या सर्वसाधारण शार्ती) नियम १९८१ च्या नियम ९ (१४) (एफ) नुसार व 
शासन निर्णय वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतूदी नुसार कृषी व पदुम विभागाने करावी. 


५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२६१५५६५५४७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant 9॥॥0॥१॥  Ssccescrss: 


-400032, st=Maharashtra, 
1 fe553bcee5455c94da9b2df26765e2297b06d021a02 


Shelar २१ 
(प्र.श्री.शेलार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अ.मु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
४ अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कृषी व पदुम विभाग / नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), कृषी व पदुम विभाग / नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित, सिडको भवन, 
सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई - ४०० ६१४ 

७. श्री.समीर सावंत, अवर सचिव 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


